Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक ५] गुरुवार 


ते 


जानेवारी ३० -फेब्रुवारी ५ , २०२० /माघ १०-१६, शके १९ ४१ [ पृष्ठे ११ ,किंमत : रुपये १०.०० 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१-६ 


१-६ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 


भाग एक - अ .- ( भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


७-११ 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२३ . 


विधि व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१९ . 


क्रमांक डीजीपी- ४११- प्र.क्र .३७९ - क्र . १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार यवतमाळ जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता खालील अनुसूचित नमूद प्रमाणे 
अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अधिभोक्ता या पदावर प्रथमतः शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ 
अन्वये पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी संपत आहे . 


अ .- एक -१ ( १७६८). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५ , २०२०/माघ १०-१६ , शके १९ ४१ 


१ 


३ 


सदर नियुक्तीस दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ.क्र . 

नांव 
( १ ) 

( २ ) 
अॅड . दिलिप महादेवराव निमकर 
२ 

अॅड . नरेंद्र नारायणराव पांडे 
अॅड . विजय विस्वानंद तेलंग 
अॅड . रमेश देवीदास मोरे 
अॅड. अजय यादवराव गोटे 
अॅड . उदय केशवराव पांडे 
अॅड . रवी केशवराव रूपुरकर 
अॅड . अमोलकुमार परसराम राठोड 

अॅड. अंकुश सुधाकर देशमुख 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


४ 


६ 


७ 


८ 


९ 


वैशाली पं . बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२४ . 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ सप्टेंबर , २०१९. 
क्रमांक डीजीपी - १२१५ - प्र.क्र . २८७- का . १४. 

दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम २४(३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अकोला जिल्ह्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालय , अकोट येथे सहाय्यक 
सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर खालील अनुसूचित नमूद प्रमाणे विधि अधिका - यांची शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 
२० -९-२०१७ अन्वये पुढील २ वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 

सदर नियुक्तीस दिनांक २९-९ -२०१९ पासून दिनांक ३१-३-२०२० पर्यंत अथवा त्याच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . 

नांव 
( १ ) 

( २ ) 
अॅड . अजित विजयराव देशमुख 

अॅड . गंगाराम लक्ष्मण इंगोले 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


१ 


२ 


वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५ , २०२० /माघ १०-१६ , शके १९ ४१ 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२५ . 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १९ सप्टेंबर , २०१९ . 


क्रमांक डीजीपी - ४११५ - प्र.क्र .३७ ९ - का . १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ (३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार यवतमाळ जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता खालील अनुसूचित नमूद प्रमाणे 
विधि अधिका-यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये पुढील २ वर्ष कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संपणार आहे. 

सदर नियुक्तीस दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१ ९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्य कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


नांव 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


अॅड . निती नवनीत दवे 


जिल्हा सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता 


. 


२ 


अॅड . प्रशांत अजाबराव मानकर 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


३ 


अॅड . निर्मल महेश कोंडबाराव 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


४ 


अॅड . शुभांगी विरेंद्र दरणे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


५ 


अॅड . मंगेश सुधाकरराव गंगलवार 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


६ 


अॅड. अरुण अंबादास मोहोड 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


वैशाली पं . बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२६ . 


मंत्रालय ,मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० सप्टेंबर , २०१ ९. 


क्रमांक डीजीपी - १३१५-प्र.क्र .३७७- का . १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ (३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियुक्ती, 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता खालील अनुसूचित नमूद प्रमाणे 
विधि अधिका-यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये पुढील २ वर्ष कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संपणार आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२०/माघ १०-१६, शके १९ ४१ 


अ . क्र . 


सदर नियुक्तीस दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
नांव 

पदनाम 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
अॅड. मंगेश श्रीधर भागवत 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . भोला रामतु चव्हाण 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
प्रफुल्ल प्रकाशचंद्र तापडीया सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड. दिलीप देवीप्रसाद तिवारी 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१ 
२ 

३ 


अॅड . 


४ 


अॅड . मिलिंद शरद जोशी 


६ 


अॅड . शशीकिरण भगवतीप्रसाद पालोड 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


७ 


अॅड . 


८ 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


९ 


कौस्तुभ सुधाकर 

लवाटे 
अॅड . गोविंद अनंतराव विचोरे 
अॅड . धनराज अंबादासराव नवले 
अॅड . पंकज रामेश्वर इंगळे 
अॅड . दिपक मारोतराव आंबलकर 
अॅड . प्रशांत विजयराव देशमुख 


१० 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


११ 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


१२ 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२७ . 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० सप्टेंबर , २०१९ . 
क्रमांक डीजीपी - ४११५ - प्र.क्र .३७९ - का . १४. 

दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४(३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अॅड . संदीप दर्डा यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी 
अभियोक्ता, जिल्हा व सत्र न्यायालय , यवतमाळ या पदावर प्रथमतः शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २७-८-२०१४ अन्वये पुढील २ वर्षासाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक २९ -९ -२०१९ रोजी संपत आहे. 

सदर नियुक्तीस दिनांक ३० -९ -२०१९ पासून पुढील एक वर्ष कालावधीसाठी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता 

तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ 

देण्यात येत आहे . 
२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५ , २०२० /माघ १०-१६, शके १९ ४१ 


५ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १२८ . 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ डिसेंबर , २०१९. 
क्रमांक डीजीपी - १३१५ - प्र.क्र .३७७- का . १४. 

दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम २४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता अॅड. सुनिल अविनाश देशमुख 
यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ८-१०-२०१५ अन्वये २ वर्ष 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ७-१०-२०१९ रोजी समाप्त 


झाला आहे . 


आता, सदर नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२९ . 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जानेवारी , २०२० . 
क्रमांक डीजीपी-४११५- प्र.क्र .३७७- का . १४. 

दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ (३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता अॅड. परिक्षित शरद गणोरकर 
यांची जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ६ जानेवारी २०१६ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ५ जानेवारी २०२० रोजी संपणार आहे . 

सदर नियुक्तीस दिनांक ६ जानेवारी २०२० पासून पुढील आदेशापर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३० . 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ जानेवारी , २०२० . 


क्रमांक डीजीपी - १७१५ - प्र.क्र .३७६- का . १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , १ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार बुलढाणा जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता खालील अनुसूचित नमूद प्रमाणे 
विधी अधिका-यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ४ जानेवारी २०१८ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती. 
अ .- एक -२ (१७६८ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५ , २०२०/माघ १०-१६ , शके १९ ४१ 


सदर नियुक्तीस दिनांक ५ जानेवारी, २०२० पासून पुढील आदेशापर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . नांव 

पदनाम 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
अॅड . रंगनाथ गजानन विष्णुपंत सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 

अॅड . सुनिल बळीराम इंगळे सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


१ 


२ 


वैशाली पं . बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३१ . 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० जानेवारी , २०२०. 
क्रमांक डीजीपी - १३१५- प्र.क्र .३७७- का . १४. 

दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम २४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता अॅड. रणजीत नशिकांत भेटाळू 
यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक १२ जानेवारी , २०१८ अन्वये २ वर्ष 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . 

सदर नियुक्तीस दिनांक १२ जानेवारी , २०२० पासून पुढील आदेशापर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


वैशाली पं . बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२ . 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जानेवारी , २०२० . 
क्रमांक डीजीपी - १३१५- प्र.क्र .३७७ - का . १४. 

दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम २४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता अॅड . सोनाली सुबोध 
क्षिरसागर यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०१५ 
अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०१८ 
रोजी समाप्त झाला आहे. 

सदर नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३० -फेब्रुवारी ५, २०२० /माघ १०-१६ , शके १९ ४१ 


७ 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कावि - उविअ- क.लि .३ - ९६-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना, क्र . १३४, दिनांक २२-२-२०१६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने , कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


. 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-२०१०-११, 

मौजे वरवंड , ता . जि . बुलडाणा. 
अनुक्रमांक गट क्रमांक वहिती 

क्षेत्र 

एकूण संपादित क्षेत्र 
योग्य क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
हे . आर हे . आर 
१ १३ १११ 

१ ११ 


पो.ख. 


हे . आर 


0 00 


२ 


२५ 


० ५४ 


0 00 


० ५४ 


३ 


२११ 


०३० 


O 00 


० ३० 


४ 


२११ 


० ७० 


000 


०७० 


५ 


४ ९ ५ 


०३३ 


००० 


०३३ 


६ 


४ ९ ८ 


० ० ९ 


0 00 


० ० ९ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


३०७ 


००० 


३०७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२०/माघ १०-१६, शके १९ ४१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव . - वरवंड संग्राहक तलाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन . - वरवंड संग्राहक तलाव कामासाठी 


समाजाला मिळणारे लाभ . या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्यांच्या जवनमानात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 


टीप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा 

कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


सुमन चंद्रा , 


बुलडाणा : 
दिनांक १३ जानेवारी २०२० . 


जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३४ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूस - रप्र .- कली- कावि-४१-२०२०.– 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १ ९-०१-२०१५ ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 

करावीत .) ; 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५, २०२० /माघ १०-१६, शके १९ ४१ 


९ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखिल घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन ) रस्ते प्रकल्प यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०१८-१९ , 


गाव वडगाव , तालुका यवतमाळ , जिल्हा यवतमाळ 
भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादित अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


कृषक 
( ३ ) 


अकृषक 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


चौ . मी . 


१ 


४६/ २ ब 


० २२ 


२ 


४६ / १ ब 


O 


१८००.०० 


३ 


४६/ ३ ब 


० ४३ 


O 


४ 


६८ / १ ब 


१३९ .०५ 


५ 


५१/३ 


०३४ 


एकूण . . 


० ९९ 


१ ९ ३ ९ .०५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वर्धा-नांदेड , मार्गे यवतमाळ- पुसद नवीन रेल्वे लाईन करिता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वर्धा-नांदेड, मार्गे यवतमाळ-पुसद नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचेप्रयोजनार्थ. 


.. 


समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ. 


अ .- एक -३ ( १७६८) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५ , २०२० /माघ १०-१६ , शके १९ ४१ 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 


सबब माहिती -निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र .३- अ -२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क) नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : निरंक 

नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसूचनेचा तपशील . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक २० जानेवारी २०२० . 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३५ . 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून अचलपूर 

यांचे कार्यालय 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून 

हरकती / सूचना मागविण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक अका.- भू.सं.- रा.म.मा.-३५३- जे- कावी- १०३५-२०१९. 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, अकोला यांनी त्यांचे प्रस्ताव पत्र क्र . २४२१-पीओ-२-२०१७, दिनांक १७-०७-२०१७ 
अन्वये अमरावती जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ३५३ - जे -मोर्शी-चांदूरबाजार-अचलपूर, मौजा टोंगलापूर, ता . चांदूरबाजार येथील महामार्गाचे 
दोन्नतीचे कामाकरीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम , १९५६ व शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ०३ 
२०१५- प्रा . क्र . ३४ - अ-मंत्रालय , मुंबई दिनांक १२-०५-२०१५ तरतुदीस अनुसरुन शासन निर्णय क्र . एलक्युएन- ०१-२०१७-प्र.क्र . १२ - अ २, दिनांक 
२५-०१-२०१७ नुसार खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालय तर्फे कार्यकारी अभियंता , 
राष्ट्रीय महामार्ग विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांच्याकडे सादर केला 


आहे ; 


ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती आदेश पत्र क्रमांक मंडळ अधिकारी-वि.भु.- स.अ.-कावि -३८८ , दिनांक १४-०८-२०१७ अन्वये उक्त 
प्रसतावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेर २०१५ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक , 
महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन -०१-२०१७-प्र.क्र .१२- अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३०-फेब्रुवारी ५ , २०२० /माघ १०-१६, शके १९ ४१ 


११ 


त्याअर्थी, आता , 


( १ ) मी , संदीपकुमार श . अपार , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर जिल्हा अमरावती याद्वारे , अनुसूची-एक मध्ये नमूद 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने,केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालय तर्फे कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय माहामार्गविभाग , 
अकोला संबंधित खरेदी करावयाच्या जमिनीच्या जमीन मालकाचे नाव , गट नंबर व संपादन क्षेत्र इत्यादी तपशिल जाहीर नोटिस प्रसिद्ध करित 
आहे . सदर जमिनीबाबत जमीन मालकांचेहिस्स्यावर हक्क हितसंबंध , दत्तक , वारसाहक्क , गहान , दान , बोजा बाकी , भाडेपट्टा, कर्ज, बक्षीसपत्र , 
जप्ती , करार - मदार अथवा इतर कोणताही हक्क असल्यास ही नोटिस प्रसिद्ध झाल्यापासून १० ( दहा) दिवसांचे आत पुराव्यानिशी लेखी तक्रार 
कार्यालयीन वेळेमध्ये सकाळी ११-०० ते सांयकाही ५-०० वाजेपर्यंत उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर या कार्यालयामध्ये समक्ष 
दाखल करावी . 

( २) जर मुदतीमध्ये कोणीही हक्क , हितसंबंध किंवा आक्षेप व हरकत दाखल केले नाही तर कोणाचेही काही एक म्हणणे किंवा हरकत नाही असे 
समजून सदर मिळकतीवर कोणाचा बोजा आणि हितसंबंध नाही असे समजून सदर मिळकतीचा खरेदीखताचा व्यवहार पूर्ण करण्यात येईल व तयानंतर 
येणा- या हरकती आमच्या कार्यालयावर बंधनकारक राहणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

मुदतीमध्ये कोणतीही हरकत न आल्यास सदर जमीन मालकांचीमिळकत निबंध व बिनाजोखीमीची असल्याचे समजून हे कार्यालय मा . राज्यपाल , 
महाराष्ट्र शासन यांचे वतीने खरेदीचा व्यवहार केव्हाही पूर्ण करेल व त्यानंतर आलेली कोणतीही हरकत कायदेशिररित्या बंधनकारक राहणार नाही याची 
नोंद घ्यावी. 

( ३) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हाधिकारी समिती मार्फत भूमी संपादन , पुर्नवसन व पुनर्स्थापन करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलमे २६ ते ३० व शेड्युल १ तसेच महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय 
दिनांक १२-०५-२०१५ व दिनांक ३०-०९ -२०१५ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के 
रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 

( ४) संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रस्तावित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे कार्यकारी 
अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग , अकोला यांचे नावे थेट खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला 
मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असणेबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प ) मागवित आहे . संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहित नमुना या 
कार्यालयामार्फत संबंधित भूधारकांना उपलब्ध करुन देण्यात येतील . 

अनुसूची- एक 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक - १२-४७-२०१७-१८ , मौजा टोंगलापूर, ता . चांदूरबाजार , जि . अमरावती , 

प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये समाविष्ट ( खरेदी घ्यावयाच्या ) जमिनीचा तपशिल 
अ . क्र . स . नं ./ गट क्र . 

७/१२ प्रमाणे पोटखराब क्षेत्र खरेदी करावयाचे शेरा 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६) 


एकूण क्षेत्र 


४ 
. 


आर 


४ . 


आर 


हे . आर 


१ 


१४७ 


३५५ 


० १७ 


० ११ 


२ 


१५० 


१७९ 


000 


००१ 


पेरु -४ , संत्रा -७६ , 
सिताफळ-८ , 
विहीर-१ 


३ 


१५१ 


० ७७ 


० ३० 


००८ 


१५२ पैकी 


०४२ 


0 00 


० ०८ 


एकूण 


६५३ 


० ४७ 


० २८ 


अचलपूर : 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१ ९ . 


संदीपकुमार श . अपार , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED ATDIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI-400 004.EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


